जल जीवन farm अंतर्गत केंद्र हिळ्याच्या 
निधीबाबत (सन २०२३-२०२४) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी- २०२३/प्र.क्र.३३७/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि -२०२०/ प्र.क्र.१३८/ WY १० (०७, 
दि.०४.०९.२०२० 
२. अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेश 
W.W-11020/197/2015-Water-I/13, दि.१८.०७.२०२३ 
३. अवर सचिव, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल शक्‍ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचे आदेश 
क्र. W-11020/197/2015-Water-1/32, दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना- 

संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत जळ जीवन Fart राबविण्यात येत आहे. 
जल जीवन Fa अंतर्गत केंद्र व राज्य वित्तीय आकृतीबंध 9:9 असा आहे. 

जल जीवन art मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र व राज्य हिळड्यांतर्गत प्राप्त होणारा निधी राज्य 
पाणी व स्वच्छता मिठानळला PFMS प्रणालीच्या Single Nodal Account वर उपलब्ध करुन दिला जात 
होता. केंद्र शासनाने दि. ०६.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य पाणी व स्वच्छता मिठान BT Single 
Nodal Accounts ला Escrow Account म्हणून कार्यान्वित करणेबाबत सूचित केले होते. त्यानुसार 
Single Nodal Accounts (Escrow Account) म्हणून कार्यान्वित करण्याकरीता केंद्र शासनासोबत 
दि. २३.०८.२०२१ रोजी करारनामा करण्यात आला होता. सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात 
Escrow Account कार्यान्वित झाल्यापासून केंद्र शासनाकडून केंद्र हिळऊ्याचा निधी हा जळ जीवन 
Par अंतर्गत घटकाकरीता राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा न होता थेट Single Nodal Accounts 
(Escrow Account) वर जमा होत आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.२ च्या आदेशान्वये वित्तीय वर्ष 
2023-2028 करीता प्रथम हप्त्याचा प्रथम भाग (First Tranche of First Installment) म्हणून 
रु.१८६१.०६५ कोटी इतका निधी केंद्र हिळ्यापोटी JAL JEEVAN MISSION, MAHARASHTRA 
ESCROW खात्यात उपलब्ध करुन दिला होता. आता केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.३ च्या आदेशान्वये 
वित्तीय वर्ष २० २३-२०२४ करीता प्रथम हप्त्याचा दुसरा भाग (Second Tranche of First Installment) 
म्हणून रु.१८६१.०६५ कोटी इतका निधी केंद्र हिछ्यापोटी JAL JEEVAN MISSION, 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३७/ पापु १० 


MAHARASHTRA ESCROW खात्यात उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधी राज्य पाणी व 


स्वच्छता मिठानला संबंधित लेखाशीर्षाखाली नोंदविण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


aI निर्णय- 


जल जीवन PR अंतर्गत सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिठनला खालीलप्रमाणे केंद्र हिऱड्याच्या निधी संबंधित लेखाशीर्षाखाली नोंदविण्यास व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र घटक लेखाशीर्ष केद्र शासनामार्फत उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी (कोटी मध्ये) 

१ सर्वसाधारण मागणी क्र. वाय-२, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी | रु. १२३०.८२२२ कोटी ( रुपये 
घटक - केंद्र पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा १०२ | बाराशे तीस कोटी ब्याऐंशी लक्ष 
हिस्सा ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा | बावीस हजार फक्त) 

(2294 ९७९१ । परिषद योजनेअंतर्गत अनुदाने, (०२) (२५) जल 
जीवन अभियान केंद्र हिस्सा ५०%), 
(कार्यक्रम) (२२१५ ९७९१) या 
लेखाशीर्षाखाळील ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 

२ सहाय्थिकृत बाबी | मागणी क्र. वाय-२, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी | रु. ९३.०५३२ कोटी (रुपये 
-केंद्र हिस्सा ।पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ | त्र्याण्णव कोटी पाच लक्ष बतीस 
(2294 ९९८९) । ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा | हजार फक्त) 

परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) 
जल जीवन अभियान were बाबी व पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी 
अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०%) कार्यक्रम) 
(२२१५ ९९८९) या लेखाशीर्षाखाळील ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

3 पाणी गुणवत्ता मागणी क्र. वाय-२, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी | रु.३७.२२१३ कोटी (रुपये 
संनियंत्रण व | पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ | सदोतीस कोटी बावीस लक्ष तेरा 
सर्वेक्षणासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा | हजार फक्त) 
अर्थसहाय्य -केंद्र | परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) 
हिस्सा जल जीवन अभियान were बाबी व पाणी 
(२२१५ ९९८९) । गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३७/ पापु १० 


अर्थसहाय्य (केद्र हिस्सा ६०%) कार्यक्रम) 
(२२१५ ९९८९) या लेखाशीर्षाखाळीलळ ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


fey घटक 


मागणी क्र. एन-३, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी 


कार्यक्रम केंद्र 
हिस्सा 


(२२१५ ए०८८) 


पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, ७८९ 


रु.३१६.६५५८ कोटी (रुपये तिनठी 
सोळा कोटी पासष्ट लक्ष अठ्ठावन्न 


अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, 
(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०१) जल जीवन PRM 'केंद्र 
हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) (२२१५ ए०८८) या 
ours ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


हजार फक्‍त) 


आदिवासी घटक 


मागणी क्र. टी-५, Swany २२१५ पाणी 


रु. १८३.३१२५ कोटी (रुपये 


कार्यक्रम- केंद्र 
हिस्सा 
(२२१५ ९८५३) 


पुरवठा व स्वच्छता, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


एकशे त्र्याऐंशी कोटी एकतीस 


(०१) पाणी पुरवठा, ७९६, जन जाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जन जाती क्षेत्र उपयोजना, 
(09) (०९) जल जीवन Par (केंद्र हिस्सा ५० 
टक्के) (कार्यक्रम) (२२१५ ९८५३) या 
ours 39 सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


लक्ष पंचवीस हजार फक्‍त) 


एकुण 


१८६१.०६५ (रुपये अठराठो 
एकसष्ठ कोटी सहा लक्ष पाच 
हजार फक्त) 


. सदर निधी जल जीवन ar अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणी (FHTC) 


उपलब्ध करुन देण्याकरीता तसेच सहाय्यिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण 


सर्वेक्षणबाबींकरीता वापरण्यात यावा. निधी वितरणानंतर सदर निधीचे वित्तीय नियोजनानुसार 


मासिक/त्रैमासिक संनियंत्रण भौतिक SSA अनुषंगाने करण्यात यावे. 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधीळ चालु/पुर्ण योजना या सुधारणात्मक पुनर्जोडणीद्वारे 


जल जीवन Far सुसंगत करण्याकरीता हा निधी प्राधान्याने वापरण्यात यावा. त्यामध्ये 


गुणवत्ता बाधित गावे, अनुसूचित जाती/जमाती प्राबल्य असलेल्या वाड्या/वस्त्या, संसद आदर्श 


ग्राममधील गावे, आकांक्षित जिल्ह्यांमधील गावांना प्राधान्य देण्यात यावे. 


. उपरोक्‍त निधीमध्ये घटकनिहाय 24% लवचिक निधी (Flexi Fund) समाविष्ट आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३७/ पापु १० 


& . 


०२. 


उपयोगिता प्रमाणपत्रामध्ये घटकनिहाय खर्च (SC/ST/Non SCC-STC) स्वतंत्ररित्या 
दर्शविण्यात यावा. 

अनुसूचित जाती/जमाती घटकांतर्गत वितरित निधी अनुसूचित जाती/जमाती लोकसंख्या 
प्राबल्य असलेल्या गावांमधील योजना पूर्ण करुन कार्यात्मक वैयक्तिक नळ जोडणी 
देण्याकरीता वापरण्यात यावा. 


. सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्टाखालील वितरित निधी हा योजनेमध्ये विनिर्दिष्ट उद्दिष्टांकरीताच 


वापरण्यात यावा. हा निधी अन्य उद्दिष्टांकरीता वळविता येणार नाही. 
वार्षिक कृती आराखड्यातील राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीने मंजुरी दिलेल्या 
योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. 


, मिशन संचाळक, जल जीवन aM (राज्य पाणी व स्वच्छता RM) यांनी उपलब्ध करुन 


दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षानिहाय/ उपलेखाश्ीर्षानिहाय साध्य 
झालेल्या भौतिक उद्दिष्ट्ये, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इत्यादी माहितीसह या विभागास, तसेच 
संबंधित घटकाखाळीळ निधीबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग व संबंधित आयुक्त/ प्रादेशिक उप आयुक्त यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठविण्याविषयी सर्व क्षेत्रिय अधिका-यांना सूचित करावे. 


, PR संचालक, जल जीवन FSM (राज्य पाणी व स्वच्छता मिठान) यांनी Escrow Account 


करारनाम्यातील सर्व तरतूदींचे पालन होईल याबाबत दक्षता घ्यावी. 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.०६.०९.२०२३ च्या आदेशातील सर्व अटींचे 


पालन होईल याची पूर्ण दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२ २३११०३१०४६२२०७२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b60 
Oe0a80b7cf51b57c6f840c909c76407 
640c157f4, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=8D84D41A9008354A0 
AF034B551119753B7D1C967B179AC 
7110EAA1867A160049, cn=PRASAD 


SWAMI 
Date: 2023.11.03 14:19:50 +05'30' 


(प्रसाद स्वामी) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.३३७/ पापु १० 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
४. PRM संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई 


७. 
८. 
र 


. सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन व वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-३ व अर्थ-१८, वित्त विभाग/कार्यासन १४४३- नियोजन 


विभाग/कार्यासन -६ आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन वि.घ.यो- सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 

कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती- कार्यासन पापु १० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


